Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही 


१-८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ४७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - कावी- कक्ष ७-२ -प्रअभुसं-५ ९९ - २०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
अ .-एक -१ ( १६२९ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन भाग पाडण्याची कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुरर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू -३-२०१०-११ , 
गाव टाकळी पारस्कर , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


५३ 


२३३ 


२ 


५४ 


४ ९ ७ 


३ 


६० 


० ६० 


एकूण 


८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन मौजे माहुली गावांचे ता . जळगांव जामोद चे पुनर्वसनाकरीता भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगारनिर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्याच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ 
प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे. यामध्ये वस्ती/गावठाण बाधीत 
होत असल्यामुळे तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातुन सुट आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक -यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा 
दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यामध्ये वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 


करण्यात येत आहे . 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 


( अवाच्य ), 


दिनांक २४ मे , २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ४८ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि -कशी- उपभूसं - मप्र- कलि -५४-२०१८. - 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०१२-१३ , मौजा पलसोडा , तालुका 
नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा ह्या प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २-८-२०१६/ 

शके 

१ ९ ३८ रोजी पृष्ठ २९ ते ३४ , अ.क्र . १६ ९ १ वर प्रसिद्ध झाली . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


ज्येष्ठ १२-१८ , 


- 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


गट क्रमांक 


एकूण 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


एकूण 

क्षेत्र 


हे . आर 


हे . 


आर 


५८ 


२५५ 


५८ 


७०२ 


६० 


२ ९ ६ 


६० 


००० 


६१ 


१२१ 


६१ 


००० 


१०१ 


७ ८० 


१०१ 


१२ ०३ 


१०७ 


० ९ ४ 


१०७ 


000 


१०८ 


० ९ ५ 


१०८ 


000 


१० ९ 


० ९ ४ 


१० ९ 


0 00 


२४७ 


६७० 


२४७ 


१० ८२ 


२४८ 


५ ८५ 


२४८ 


000 


२६० 


१०१ 


२६० 


२०० 


२६१ 


० ९९ 


२६१ 


००० 


२७३ 


५ ९ ० 


२७३ 


५४ ९ 


२७६ 


० ४० 


२७६ 


० ८१ 


एकूण क्षेत्र 


३७१४५ 


एकूण क्षेत्र 


३७१४२ 


बुलडाणा : 


दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ४९ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कलि - भूसंपादन - कावी ४६२-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, लघूसिंचन विभाग, जिल्हा परिषद , अकोला अंतर्गत जलयुक्त शिवार २०१५-१६ अंतर्गत मौजा जामवसू, ता . बार्शीटाकळी, जि . अकोला 
येथील पाझर तलाव दुरुस्तीच्या कामाकरिता मौजा जामवसू येथील अनुसूची एकमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी शासन निर्णय, संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र . 
३४ - अ-मुंबई-३२ , दिनांक ३०-९ -२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाची आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


५ 


आणि ज्याअर्थी, शासन , महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक एलक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र .१२ अ-२, दिनांक २५-१-२०१७ च्या अनुषंगाने 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्यावतीने खाजगी जमीन भूसंपादन संबंधी खाली 
दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खालीदिल्याप्रमाणे खाजगी जमीन संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एम.एल.क्यु- ४७- जामवसू- ७-२०१७-१८ 

मौजा जामवसू, ता . बार्शीटाकळी, जि . अकोला 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

संपादित क्षेत्र 
नंबर 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


००० 


२ 


० २० 


३ 


० २७ 


४ 


० १५ 


१३/१ 
१३/२ 
१३/२ अ 
१३/३ 
१४/१ 
१४/१ अ 
१५/१ 
१६/१ अ 
१६/ १ ब 


० ०५ 


६ 


० ६० 


७ 


० १५ 


८ 


० ६० 


९ 


१४५ 


१० 


१६ / ड 


० १२ 


११ 


१६/२ 


० १३ 


१२ 


१६/२ 


० २७ 


एकूण 


३ ९९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नांव - कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन विभाग, जिल्हापरिषद , अकोला. 
प्रकल्पाचे प्रयोजन -पाझर तलाव दुरुस्तीकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या योजनेमुळे शेतक - यांना सिंचनाचा लाभ मिळून त्यांचा शेती व्यवसाय अधिक विकसित होईल व रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होतील व पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उपलब्ध होवू शकेल . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० क व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभावनिर्धारणातून सूट . 


अ.- एक-२ ( १६२९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


अनुसूची--पाच 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम -निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण -निरंक . 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक २४ जुलै २०१८ . 


भा . ना . सैंदाणे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

मुर्तिजापूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


